केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या 
निधीपैकी वर्षाखेर SNA खात्यातील राज्य 
हिस्स्याच्या अखर्चित राहणाऱ्या रकमेवरील 
व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी 
नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९७/पदुम-१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/साधनसंपत्ती, 
दिनांक ०७ जून, २०२२ 
२) आयुक्त, Was, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.एफवायपी २२(२३)/तां-१/ 
सीआर-१९/१४५८/२०२२,पसं-६, दिनांक २१ जून, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व राज्य 
हिस्स्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष / 
उपक्रीर्षाखालील ८०१-अनुदानग्राहींकडून अखर्चित शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा रकमा 
अंतर्गत (०१) व्याज व (०२) इतर जमा रकमा जमा स्वतंत्र शीर्ष आवश्‍यकतेनुसार उघडण्याबाबत 
कार्यवाही करण्याबाबची विनंती केली आहे. 


२. त्यानुसार या विभागातील पशुसंवर्धन या उपविभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाखेर SNA खात्यातील अखर्चित राहणाऱ्या 
राज्य हिस्स्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


या विभागातील पशुसंवर्धन या उपविभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाखेर SNA खात्यामध्ये अखर्चित राहणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९७/पदुम-१६ 


राज्य हिस्स्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
जमेचे लेखाशीर्ष उघडण्याची शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४०३ | पशुसंवर्धन | 0403__| Animal Husbandry 

poo | oo | 

८०१ अनुदानग्राहींकडून अखर्चित 801 Interest or other earnings from 
ठिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा grantee on unspent balances 
रकमा 

(09) व्याज (01) fInterest = 

(09)(09) | सिंगळ नोडल खात्यातील अखर्चित | (01)(01) | Interest on unspent balances in 
ठिलकींवरील व्याज Single Nodal Account 
संकेतांक- ०४०३०३९९०१ CRC- 0403039901 

(02) इतर जमा रकमा (02) Other Earnings 

(02)(09) | सिगळ नोडल खात्यातील इतर जमा | (02)(01) | Other earnings in Single Nodal 
रकमा Account 
संकेतांक- ०४०३०४०५०१ CRC- 0403040501 

२. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६१/१४३१, दिनांक 


३०.०६.२०२२, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६९/२०२२/व्यय-२, व क्र.२८/२०२२/अर्थ-१५, 
दिनांक २४.०८.२०२२ आणि महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सं.ख.वि./चा-१/ 
कृ.पशु.डे.व.म.वि/ यु ओ आर-६९/२०२२-२३/३८१, दिनांक १२.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१३१७५३३२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SWAPNALI ARUN ८ 
CHAVAN 


(स्वप्नाली चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त WMI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

५. सहसचिव (पशुसंवर्धन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 

६. वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प १५) मंत्रालय, मुंबई ३२, 

७. निवडनस्ती- पदुम-१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


